सप्टेंबर गुलाब 


जनेट विंटर 


सप्टेंबर गुलाब 


11 सप्टेंबर 2011 रोजी अमेरिकेत झालेली 
दुर्घटना जगभरातील लोकांच्या आयुष्याला 
स्पशून गेली. 

ही गोष्ट दक्षिण आफ्रिकेच्या दोन स्त्रियांबद्दल 
आहे. त्या दोघी त्या दिवशी हजारो गुलाबांची 
फुले घेऊन अमेरिकेत आल्या होत्या . 

त्या एका फुलांच्या प्रदर्शनासाठी आल्या होत्या . 
पण दुर्घटनेमुळे ते प्रदर्शन रद्द झाले. मग त्या 
स्त्रियांनी त्या फुलांचा उपयोग काही वेगळ्याच 
प्रकारे केला. 


11 सप्टेंबर 2011 रोजी सकाळी 8:50 
वाजता मी माझ्या चित्रकलेच्या टेबलवर 
काम करत असताना सहज खिडकीबाहेर 
पाहिले. एम्पायर स्टेट इमारतीच्या 
पलिकडे मला वर जात असलेले धुराचे 
लोटच्या लोट दिसले. शहराला झाकून 
टाकणारा हा धूर वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या 
ट्विन टॉवर्समधून बाहेर पडत असल्याचे 
मला कळले. 

काही दिवसांनंतर मी युनियन 
स्क्वे अर येथे गेले. दुर्घटनेत पिडीत 
झालेल्या लोकांचे दुःख वाटून घेऊ , या 
हेतूने . तिथे मला अनेक गुलाबांची फुले 
दिसली. ही फुले इथे आली कुठून ? 

ही गोष्ट याच फुलांबाबत आहे. 


मी तिथे उभी होते तेव्हा एक तरूण 
माझ्याकडे आला आणि ही फुले तिथे 
कुठून आली या मला पडलेल्या प्रश्नाचे 
उत्तर त्याने मला दिले . 


पर्वतांच्या कुशीत 


महासागर ओलांडून गेल्यावर 
दूरवर दक्षिण आफ्रिकेत 


वाळवंटापल्याड 


त्यांच्या हरितगृहात सर्व त-हेचे गुलाब होते . 


दोन बहिणी एकमेकांसोबत 
राहात होत्या . त्या गुलाबांची 
शेती करत असत . 


लाल गुलाब , पांढरे गुलाब, पिवळे गुलाब. 


00000 


IR 


त्यांच्या घराच्या सभोवती गुलाबच गुलाब होते . 


त्यांच्या घरात सर्वत्र गुलाबाचा सुवास दरवळत असे . 


दोघी बहिणी फुलांच्या प्रदर्शनात भाग 
घेण्यासाठी लवकरच दूर न्यूयॉर्क शहरात 
जाणार होत्या . 


मग त्यांनी 2, 400 गुलाब काळजीपूर्वक खोक्यांमध्ये 
भरले. 


प्रदर्शनात गुलांबांची सजावट कशी करायची, 
याचा आराखडा त्यांनी रात्ररात्र जागून तयार 


आता त्यांचा दीर्घ प्रवास सुरू होणार 
होता. 


केला. 


उंच उंच आभाळात 


गुलाबाच्या प्रदर्शनाची. 


दोघी बहिणी स्वप्ने बघू लागल्या 


CANCELED CANCELED 
CANCELEDI 

CANCELED 
CANCELED 

CANCELED 
CANCELED 

SANCE LED 
CANCELED 
CANCSLED 
CANCELICANCELED 


CANCEL CD 
CANCELED 
CANCELED 
CANCELED 
I CANCER 


CANELED CANCELED 
CANCELED 

CANCELED 
CANLILED 

CANCE LED 
CAN LED CANCELED 
CANG 

LENCELED 
I CANCE 

CELE 


CANCELED 
CANCELED 
CANCELED 
( CANCELED 
CANCE LED 
CANCELED 


ICANO 


SEPT. 1 , 2001 


TERRORIST 
ATTACK 
- - NEW YO 


ACKED PLANES - - THOUSANDS DIE 


1712 


त्यांचे विमान उतरले . 


दोघी बहिणी गुलाबांसोबत 
विमानतळावर बसून राहिल्या 


रात्रभर. 


IPERISHARLI 


TOWEES FAL 


FIRES FURMAYOR 


PERSHABLEM 


दिवसभर 


शहरात कुणी त्यांच्या ओळखी-पाळखीचे नव्हते . 


तुम्हाला राहाण्यासाठी 
एक जागा आहे. 


त्यांचे उपकार कसे 

फेडायचे? 


FIRE FIGHTERS SCAR 


तो माणूस दोघा बहिणींना 
शहरातील युनिक स्क्वेअर या 
जागी घेऊन गेला. 


GILIMIn 


हे गुलाब घेऊन जा . आम्हाला 
त्यांचा काही उपयोग नाही . 


एके ठिकाणी या 
गुलाबांची गरज आहे . 


DVS 


EACE 


इथे गुलाबांची 
गरज आहे . 


दोघा बहिणींना काय करायचे ते उमगले . 


त्या गवतांतील मोकळ्या जागेत गुलाब 
ठेवू लागल्या. एकाच्या शेजारी दुसरा , 
त्याच्या शेजारी तिसरा . त्यांचे हात 
भरभर चालू लागले . 


ती जागा गवताळ होती . 
त्यांनी आपले काम सुरू केले . 


लवकरच ती गवताळ जागा गुलाबांनी 
भरून गेली. 


FICENTREILITERHITEll 


THERE 


CENSERRREN 


Jrita 


TRANUARISP 


M 


दोघा बहिणींचे काम पूर्ण झाले 


तेव्हा तिथे कोसळलेले ट्विन 
टॉवर्स दिसू लागले . 


नंतर मला या गोष्टीबद्दल काही आणखी माहिती मिळाली : 


माझ्या अश्रृंचे 
दोन थेंब 


UO 


__ या दोघी स्त्रिया दक्षिण आफ्रिकेत गुलाबांच्या फुलांची शेती 
करत होत्या . त्या न्यूयॉर्कमध्ये भरणाऱ्या अॅग्रीफ्लॉवर अँड 
फ्लोरिटेक एक्स्पो या प्रदर्शनात सहभागी होण्यासाठी आल्या 
होत्या . ट्विन टॉवर्स उध्वस्त झाल्यावर सगळी विमाने रद्द 
करण्यात आली. फुलांचे प्रदर्शनही रद्द करण्यात आले. त्यामुळे 
सगळी हॉटेल्स लोकांनी खचाखच भरली . दोघी बहिणी ला गार्डिया 
विमानतळावरच अडकल्या. तिथे आपल्या दोन हजार गुलांबासोबत 
त्या थांबून राहिल्या. त्यावेळी न्यूयॉर्कमधील फर्स्ट युनायटेड 
मेथॉडिस्ट चर्चचे लोक विमानतळावर अडकलेल्या प्रवाशांची मदत 
करण्यासाठी आले होते . त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेतून आलेल्या या 
दोघा बहिणींना आसरा मिळवून दिला . 


त्या गुलाबांवर सांडले. 


समाप्त 


